सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या 
आस्थापनेवरील “अवर सचिव” संवर्गातील 
१ पद “उपसचिव” या संवर्गात श्रेणीवर्धित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-१८१८/प्र.क्र.७२/१ Sat 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : २८ जून २०२२ 


वाचा : 
(१) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-उसप-१ ३२२/प्र.क्र. २/का-१४ र 
दिनांक २० मे २०२२ 
(२) कार्यालयीन र्यालयी नन आदेठा देऱा » सामाच्य प्रशासन विभाग क्रमांक-साप्रआ-१० २२/प्र.क्र.२४८/१ र्‌, 
दिनांक २६ मे २०२२ 
प्रस्तावना : 


मुख्य सचिव कार्यालयातील अवर सचिव पदावर कार्यरत असलेले श्री.विवेक माधव पाटील 
यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१, दिनांक २० मे २०२२ च्या शासन आदेशान्वये 
उपसचिव पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभागात (अवर सचिवाचे एक पद उपसचिव मध्ये श्रेणीवर्धित करून) करण्यात आली आहे. ते 
संदर्भाधीन क्रमांक-२, दिनांक २६ मे २०२२ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये दिनांक २० मे २०२२ पासून 
विभागात रुजू झाले आहेत. 


२. मुख्य सचिव कार्यालयासाठी अवर सचिवाचे एक पद मंजूर आहे. सदर पद मा.मुख्य सचिवांच्या 
निर्देशानुसार उपसचिव या संवर्गात श्रेणीवर्धित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय : निर्णय : 

सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील मुख्य सचिव कार्यालयातील अवर सचिव 
संवर्गातील वेतन स्तर एस-२३, रु.६७,७००-२,०८,७०० या वेतनश्रेणीचे १ पद उपसचिव संवर्गातील 
वेतन स्तर एस-२५, रु.७८,८००-२,०९,२०० या वेतनश्रेणीत दिनांक २० मे २०२२ पासून श्रेणीव्धित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पद सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासन-१ (मुख्य 
सचिव कार्यालय) मध्ये कार्यरत राहिल. 


२. या श्रेणीवर्धित पदावर श्री.विवेक माधव पाटील, अवर सचिव यांना दिनांक २० मे २०२२ (4.4) 
पासून पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. हे श्रेणीव्धित पद, ते मुख्य सचिव कार्यालयातील 
उपसचिव पदावर कार्यरत असेपर्यंत राहिल. त्यानंतर हे पद आपोआप अवर सचिव पदावर रुपांतरित 
म्हणजेच श्रेणी अवनत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-१८१८/प्र.क्र.१/१९अ 


३. याबाबत होणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभागाच्या योग्य त्या अर्थसंकल्पिय ळेखाीर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१३८/२०२२/सेवा-९, दिनांक 
८ जून २०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२८१५४२४९२७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR ; 
PITAMBAR PAWAR : 


(तु. पि. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. श्री.विवेक माधव पाटील, उपसचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (२६-रोख शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कक्ष अधिकारी (कार्यासन : सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी (आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१९ आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.वैयक्तिक नस्ती / कार्यासन-१९. 
१४.निवड नस्ती / कार्यासन-१९अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


shtra, 
1654b6 


